PTT व सुव्यवस्था राखण्यासांठी राज्यात 
जिल्हा/तालुका स्तरावर शांतता समिती 
स्थापन करुन प्रभावीपणे कार्यरत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (विशेष) 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः'डिआयएस २००१/सीआर-३१५/विशा-१(ब) 
मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक:-2 फेब्रुवारी, २००४ 


वाचा:- शासन परिपत्रक, गृह विभाग (विशेष) क्रमांक डिआयएस २००१/सीआर-३१५/ 
विशा-१ब, दि.३ जून, २००३ 


शुध्दीपत्रक 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग (विशेष) क्रमांक डिआयएस २००१/सीआर-३१५ 
/विशा-१ब, दि.३ जून, २००३ मधील क) आयुक्तालय स्तरावरील शांतता समितीमध्ये 
अनुक्रमांक ३ नंतर पुढील प्रमाणे अनुक्रमांक ३अ वाचावा "राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे सदस्य 
(असल्यास) - सदस्य (स्थायी)" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
tte 


तुरुकमाने ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष), 


AM 


प्रति, 
मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
प्रधान सचिव (गृह/विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक (परिक्षेत्र), 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
* सर्व जिल्हादंडाधिकारी, 
सर्व पोलींस आयुक्त, 
सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक, 
गृह विभागातील सर्व कार्यासने, 
महंस्रूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती (विशा-१ब). 


7 अ. | ८०५ 4 


रोटू/एच “11 18(500 2 04) Cade Deve 1०८ pseu, ०२ 
222. ; 


